दि मलकापूर अर्बन को-ऑप. बँक लि., 


मलकापूर, जि. बुलडाणा या बँकेच्या विशेष 
एकरकमी कर्ज परतफेड योजनेस मुदतवाढ 


देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 


सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक: युआरबी-१८२२/प्र.क्र.२२/७-स, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४००३२ 
दिनांक :- १८ ऑक्टोबर, २०२२. 


वाचा :- १) शासन निर्णय समक्रमांक दि. १०.०२.२०२२ 
२) सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे यांचे पत्र क्र. जा.क्र.ना.बँका/१- 
सआ/मलकापूर बँक/ओटीएस /मुवा/२०२२/२३६७, दि. २९.०९.२०२२ 

प्रस्तावना-: 

दि मलकापूर अर्बन को-ऑप. बँक लि., मलकापूर, जि. बुलडाणा या बँकेस “विशेष एकरकमी कर्ज 
परतफेड योजना” मंजूर करण्याबाबत सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे यांनी दिनांक 
२०.०१.२०२२ रोजीच्या पत्रान्वये शासनास प्रस्ताव सादर केला होता. त्यानुसार शासनाने संदर्भ क्र. १ मधील 
शासन निर्णयाद्वारे सदर बँकेस दिनांक ३१.०७.२०२२ पर्यंत विशोष एकरकमी कर्ज परतफेड योजना मंजूर 
केली होती. तसेच संदर्भ क्र. २ मधील प्रस्तावान्वये सदर योजनेस दिनांक ३१.०३.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ 
देण्याची विनंती करण्यात आली आहे. 

संदर्भ क्र. १ अन्वये मान्यता दिलेल्या योजनेच्या कालावधीत सुमारे रु. १८.३८ कोटी एवढ्या कर्ज 
रक्कमेची वसूली झाली आहे. त्यानुषंगाने सदर योजनेस मुदतवाढ मिळाल्यास बँकेचा संचित तोटा कमी 
होऊन बँकेस वाढीव तरलता उपलब्ध होईल. सबब, बँकेचे हित लक्षात घेऊन सदर योजनेस मुदतवाढ 
देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय-: 
सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे यांनी दि. २९.०९.२०२२ रोजीच्या पत्राद्वारे दि 
मलकापूर अर्बन को-ऑप. बँक लि., मलकापूर, जि. बुलडाणा या बँकेसंदर्भात सादर केलेल्या विशेष 


एकरकमी कर्ज परतफेड योजनेस मुदतवाढ देण्याच्या प्रस्तावास महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 


शासन निर्णय क्रमांकः युआरबी-१८२२/प्र.क्र.२२/७-स 


१९६० चे कलम १५७ मधील तरतूदीनुसार शासनास प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसार महाराष्ट्र सहकारी 


संस्था नियम, १९६१ मधील नियम-४९ च्या तरतुदीमधून सूट देऊन दि मलकापूर अर्बन को-ऑप. बँक लि., 


मलकापूर, जि. बुलडाणा या बँकेस संदर्भ क्र. १ मधील शासन निर्णयाद्वारे मान्यता दिलेल्या विशोष एकरकमी 


कर्ज परतफेड योजनेस दिनांक 39.03.2023 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


वरील योजनेच्या अंमलबजावणीचा सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे यांनी दरमहा 


आढावा घेऊन भारतीय रिझर्व बँकेच्या अटींचे दि मलकापूर अर्बन को-ऑप. बँक लि., मलकापूर, जि. 


बुलडाणा यांचेकडून काटेकोरपणे पालन होत असल्याची खात्री करावी. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२१०१८१७०३०३०२०२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


प्रत :- 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by Shinde Rahul Chandrashekhar 


त, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, COOPERATION 
S h | n e Ra h U MARKETING AND TEXTILE DEPARTMENT, postalCod 32, 
st=Me hte 
2.5.4.20=2b92cb6c4f872b298eba5b276742f5d2e72d042 1076aa9ed40beed 


pseudonym=3E6B8AC4E9A06482BA 1 C780FB3067B0B162F F575, 


Chandrashekhar 2“ सकी तण त ee 
731E9EO7ECA33F6DA, ‘Shinde Rahul Chandrashekhai 


10.18 17:06:01 +05'30" 


(राहुल शिंदे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


) सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
) विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था, अमरावती. 

३) जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, बुलडाणा. 
) सरव्यवस्थापक, दि मलकापूर अर्बन को-ऑप. बँक लि., मलकापूर, जि. बुलडाणा. 
) निवडनस्ती ७-स. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


